pees “ie es 
=) re 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
ई-मेल vishi4-hted @mah.gov.in 
क्रमांक : संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८(१)/विशि-४ दिनांक:- ३ सप्टेंबर, २०२४. 
आदेशा 


मराठी भाषा विद्यापीठ अधिनियम, २०२३ मधील कलम ८७ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन, याद्वारे डॉ. अविनाश आवलगावकर यांची मराठी भाषा 
विद्यापीठ, रिद्धपूर, अमरावती विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरु म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 

डॉ. अविनाश आवलगावकर यांची कुलगुरु पदावरील नियुक्ती, ते विद्यापीठाच्या प्रथम कुलगुरु 
पदाचा पदभार ज्या दिनांकाला स्विकारतील त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा 
कुलपतीद्वारे कुलगुरुंची नियमित नियुक्‍ती केली जाईपर्यंत या पैकी जो अवधी अगोदर पूर्ण होईल तोपर्यंत 
करण्यात येत आहे. 

कुलगुरु, मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर या पदाचे वेतन, भत्ते व इतर सेवाशर्ती याबाबत 
स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९०३१४१५००४५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc 1 cfac99c84ab 1 bSbfcOdae4609d631 


dO, postalCode=400032, st=Mal 
serial INumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9BD8D24A198FD 
0£7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 


3 


te: 2024.09.03 15:23:55 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :-१)मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
2) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७ कुलगुरु, मराठी भाषा विद्यापीठ,रिध्दपूर, अमरावती. 

८) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, (लेखा व परीक्षण)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

कुलसचिव, मराठी भाषा विद्यापीठ,रिध्दपूर अमरावती. 

सह संचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती 

उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (विशि-५/विशि-२/विशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (विशि-४ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 


आ. क. क्र आ > — 


